ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील 
न्यायालयांना पुरविण्यात आलेल्या ~WAN 
Connectivity करिता येणा-या आवर्ती 
खर्चासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा ०४२२/प्र.क्र.६३/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१) केंद्रिय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
दि.०५.०५.२०२१ चे पत्र. 

2) विधि व न्याय विभाग पत्र क्र. वॅन-२०२१/प्र.क्र.१८/कार्या-७, दि.२६.०७.२०२१ व 
दि.२२.११.२०२१. 

३) केंद्रिय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांची 
दि.३०.१०.२०२१,०५.०१.२०२२ व दि.०४.०२.२०२२ ची पत्रे. 

४) विधिव न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. वॅन-२०२१/प्र.क्र.१८/कार्या-७, दि.२५.०२.२०२२. 

५) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि.०७.१०.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
ई-कोर्ट प्रकल्पातंर्गत जिल्हा न्यायालये व दुय्यम न्यायालयांच्या संगणकीकरणाचा कार्यक्रम 


केंद्र शासनाकडून हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने ई-कोर्ट FAM मोड प्रकल्पांतर्गत केंद्र 


शासन, राज्य शासन व उच्च न्यायालय यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. 


सांमजस्य करारामध्ये राज्य शासनाची जबाबदारी आणि भूमिका निश्चित करण्यात आली 


आहे. त्यातील मुद्दा क्र. ५ नुसार राज्य शासनाने 09 सेटचा इंधन व इतर खर्च, न्यायिक 


अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी ब्रॉड बँड कनेक्‍्टीव्हीटी उपलब्ध करुन देणे, हार्डवेअरच्या देखभाल 


दुरुस्तीवरचा खर्च याबाबींकरीता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे. 


या कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये 


विधानमंडळास पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती. सदर पुरवणी मागणीच्या अनुषंगाने 


वित्त विभागाने २०% रक्‍कम वितरीत करण्यास मंजूरी दिली. त्यानुसार संदर्भ क्र.५ येथील शासन 


निर्णयान्वये ३३ जिल्हा न्यायालयांपैकी १३ जिल्हा न्यायालयांना त्यांच्या मागणीनुसार निधी वितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा ०४२२/प्र.क्र.६३/का.११ 


करण्यात आला आहे. आता, वित्त विभागाने उर्वरित ८०% निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली 


असून त्यानुसार उर्वरित न्यायालयांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील न्यायालयांना पुरविण्यात आलेल्या WAN Connectivity 


करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी लेखाशीर्ष (२०१४ ०१७२) खालील “०६- दूरध्वनी,वीज व पाणी ” 


या उद्दिष्टाखाली खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी, जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा यांना निधी उपलब्ध 


करुन देण्यास व वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. न्यायालयाचे नाव नियंत्रक अधिकारी | WAN Connectivity 
संकेतांक देयकाची रक्‍कम (रुपये) 

aay 2 3 S| 
| a जिल्हा व सत्र Aaa, जळगांव Joo24 ६८,७२, ६२७/- 
२ 'जिल्हाव सत्र न्यायालय, सोलापूर ००२७ ७०,३२,१३५/- 
३ ।जिल्हावसत्र न्यायालय, अहमदनगर ०००२२ ७९,५०,०००/- 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर ००२६ ८४,५२,१५८/- 
५ ।जिल्हावसत्र न्यायालय, नाशिक 3100१९ ९६,००,०००/- 
६ ।जिल्हावसत्र न्यायालय, सातारा उ००२४ ६३,८६,८१७/- 
1७ | जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड 1००३० 34,00,000/- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, सिधुदुर्ग 3००२९ 38,43,33¢/- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, बुलढाणा ०००९ ६०,५९,९१४/- 
१० | जिल्हा व सत्र न्यायालय, चंद्रपूर 3००३५ ६३,५५,०३८/- 
११ | जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली 3००३६ २४, ६६,६७५/- 
१२ ।जिल्हाव सत्र न्यायालय, लातूर Joo ¥3,3§,008/- 
१३ ।जिल्हाव सत्र न्यायालय, नागपूर 3००३३ ८२,००,०००/- 
१४ | जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड 1००१६ ८५,००,०००/- 
१५ जिल्हाव सत्र न्यायालय, उस्मानाबाद 3००१७ ४९,४५,०१८/- 
१६ 'जिल्हाव सत्र न्यायालय, परभणी 3००१४ ७७,८९,३४०/- 
| १७ | जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा 5००३२ ६०,००,०००/- 
१८ | जिल्हाव सत्र न्यायालय, यवतमाळ 3००११ ८४,२२,५८०/- 
१९ । जिल्हा व सत्र न्यायालय, गोंदीया 3००७२ 30,28, 84¢/- 
२० ।जिल्हाव सत्र न्यायालय, वाशिम 10०८० ३३,२१,७७८/- 
२१ | जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे ००२८ ४,३९,४२२/- 

एकूण (अक्षरी रुपये बारा कोटी एकतीस १२,३१,१२,८०२/- 


लाख बारा हजार आठडो दोन फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा ०४२२/प्र.क्र.-६३/का.११ 


2. सदर पुरवणी मागणी "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (दत्तमत) (अनिवार्य) 


(२०१४ ०१७२)” या लेखाशीर्षाखाळील “०६- दूरध्वनी,वीज व पाणी ” या उद्दिष्टाखाली मंजूर झाली 


असून सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरीता योजिला आहे त्याच विवक्षित बाबींसाठी खर्च करणे 


अपेक्षित आहे. सदर खर्च उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ करीता पुरवणी मागणीद्वारे 


उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९९७/२०२२/व्यय-५, 


दिनांक १८.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९"११/.॥ीचीवा9$0॥8.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०४११०७१९१८१२ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HEMANGI AJIT 
SHETYE an 


(हेमांगी शोट्ये ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव/सोलापूर/अहमदनगर/कोल्‌हापूर/ नाशिक / 
सातारा/ रायगड/सिंधुदूर्ग/ बुलढाणा/ चंद्रपूर/ गडचिरोली/ लातूर/नागपूर/नांदेड/ 
उस्मानाबाद/ परभणी/वर्धा/यवतमाळ/ गोंदिया/ वाशिम/ठाणे. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/सोलापूर/अहमदनगर/कोलहापूर/ नाशिक / 
सातारा/ रायगड/सिंधुदूर्ग/ बुलढाणा/ चंद्रपूर/ गडचिरोली/ लातूर/नागपूर/नांदेड/ 
उस्मानाबाद/ परभणी/वर्धा/यवतमाळ/ गोंदिया/ वाशिम/ठाणे. 

५. वित्तविभाग, कार्यासन व्यय-५/ अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 

. विधिवन्यायविभाग, कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 

७.  निवडनस्ती (का.११/१२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


